सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा 
करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०२३/प्र.क्र.५२/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ एप्रिल, 2023. 


संदर्भ :- १. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालय, मुंबई यांचे 
दि.११/४/२०२३ चे पत्र. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२/४/२०२३. 


शासन निर्णय:- 


आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येते. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक-एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष 
२२३६- पोषण आहार अंतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतनाकरिता खालील 


विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील लेखशीर्ष/उद्दिष्टाकरिता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे एकुण ३५६३.०० लक्ष ( रुपये 


पस्तीस कोटी SAS GSA फक्त) इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


(रु.लाखात) 
अ. लेखाशिर्ष व बाब अर्थसंकल्पित तरतूद प्रस्तावित वितरण 
क्र (२०२३-२४) 
| 9 २ ३ 4 
मागणी क्र>-१ 


१ | २२३६, पोषण आहार 

१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, 
(०८) (०८) अंगणवाडी सेवा (सर्वसाधारण खर्च) 
(केंद्र हिस्सा २५%) (कार्यक्रम) (२२३६२१३७), 

०१ वेतन १९७८.३३ १९७.०० 
2 | (०८) (०९) अंगणवाडी सेवा (सर्वसाधारण खच) 
(राज्य हिस्सा ७५%)(कार्यक्रम) (२२३६२१४६), 
०१ वेतन ५९३५.०० ५९३.०० 
3 | (०८) (0५ अंगणवाडी सेवा 

(अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००%) (कार्यक्रम) 
(223698 84) 

०१ वेतन १५४९.१८ १५४.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.५२/का-७अ 


अ. खाशिर्ष व बाब अर्थसंकल्पित तरतूद प्रस्तावित वितरण 

क्र (२०२३-२४) 

| 9] 2 3 4 
मागणी क्र.९-१ 


४ | (००(०४ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत अंगणवाडी 
सेवेसाठी जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान 

(केंद्र हिस्सा २५%)(कार्यक्रम) (२२३६२१५५), 

३६ सहायक अनुदाने(वेतन) ४९३८.३४ ४९३.०० 
५ | (००0०५) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत अंगणवाडी 
सेवेसाठी जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान 

राज्य हिस्सा ७५% (२२३६-२१६४), 

३६ सहायक अनुदाने(वेतन) १४८१५.०३ १४८१.०० 
६ | (००)(०६) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत अंगणवाडी 
सेवेसाठी जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान 

अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००% (२२३६-२१७३), 


३६ सहायक अनुदाने(वेतन) ६४५७.०० ६४५.०० 
केंद्र हिस्सा ६९१६.६७ ६९०.०० 
राज्य हिस्सा २८७५६.२१ २८७३.०० 
एकूण ३७६७२.८८ ३५६३.०० 
२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे असतील 


त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींची, केंद्र शासनाच्या मागदर्शक सूचनांचे 
तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय 
अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.५२/का-७अ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०४२०१२४०५२६५३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUNIL ०६०१५७० बध. 


20=c0098eb68042c66b721 1 Sbc62ef9206ece42981aab1266571 
28d7cadca447533, postalCode=4 


SARDAR ae 
(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
9) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
2) महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
3) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद, ( आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई 
मार्फत) 
सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास(आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत) 
सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, ( आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत) 
८) कार्यासन(व्यय-६/अर्थसंकल्प-७) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
९) कक्ष अधिकारी (का.४), महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१०) निवड नस्ती-का-७ अ. 


8 
| 
& 
9 


os na ~ Qo CS Pa 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


